जिल्हा न्यायाधीश १ -व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ,वाई, 
जि.सातारा यांना कार्यालय प्रमुख व आहरण व संवितरण 
अधिकारी घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डीडीओ ०२२३/प्र.क्र.४३/का.११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि. २१ फेब्रुवारी,२०२३. 
वाचा -: 


१) शासन निर्णय,विधि व न्याय विभाग क्रमांक:-न्यायस्था १२२१/६०१/प्र.क्र.१४९/का-११, दि.०९.११.२०२२. 

२) शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक:- पूरमा-११२२/प्र.क्र.१३५/का-११, 
दि.०९.०१.२०२३. 

३) शासन अधिसूचना विधि व न्याय विभाग क्रमांक:- न्यायस्था १२२१/६०१/प्र.क्र.१४९/का-११, 
दि.१०.०१.२०२३. 

४) जिल्हा व सत्र न्यायालय,सातारा यांचे जा.क्र.लेखा/१०९२/२०२३,दि.१९.०१.२०२३ व 
जा.क्र.लेखा/१०९३/२०२३,दि.१९.०१.२०२३. 

५) जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, वाई, जि.सातारा यांचे जा.क्र.०२/२०२३,दि.१६.०१.२०२३. 


प्रस्तावना:- 


उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र.१ येथील दिनांक ०९.११.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वाई, 
जि.सातारा येथे जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायालय हे न्यायालय स्थापन करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली आहे. संदर्भाधीन अ.क्र.२ येथील दिनांक ०९.०१.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर 
न्यायालयाकरीता आवश्‍यक असणाऱ्या खर्चासाठी विधानमंडळाची मान्यता घेण्यात आली आहे. अ.क्र.३ 
येथील दिनांक १०.०१.२०२३ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये दिनांक १६ जानेवारी, २०२३ पासून जिल्हा व अतिरिक्‍त 
सत्र न्यायालय, वाई हे न्यायालय कार्यान्वित झाले आहे. संदर्भाधीन अ.क्र. ४ व ५ रोजीच्या पत्रान्वये जिल्हा 
न्यायालय, सातारा व जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, वाई, जि.सातारा यांनी केलेल्या विनंतीच्या 
अनुषंगाने जिल्हा न्यायाधीशा- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, वाई, जि.सातारा यांना कार्यालय प्रमुख व 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय -: 

जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय,वाई, जि.सातारा यांचेसाठी जिल्हा न्यायाधीठा- १ व अतिरिक्‍त 
सत्र न्यायाधीहा, वाई, जि.सातारा यांना “कार्यालय प्रमुख” तसेच “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. सदर न्यायालयातील सर्व प्रकारची देयके कोषागारात सादर करण्याकरीता त्यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर आदेशा वित्तीय बाबींपुरतेच मर्यादित राहतील. 
२. सदर झासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८,दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ मधील भाग 
पहिला, उप विभाग, १ मधील अनुक्रमांक ३, नियम क्रमांक २ अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान करण्यात 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीडीओ ०२२३/प्र.क्र.४३ /का.११ 


आलेल्या अधिकारांनुसार तसेच महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ मधील नियम १५(३) व १५६ अन्वये दिलेल्या 


अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२२११८१७२७५५१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


igned by HEMANGI AJIT SHETYE 


Digitally si 

H E M A N G | AJ | ग DN:c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND JUDICIARY 
44150a5€310 
2 


SHETYE टं 
(हेमांगी area) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Wd -: 


Ee) 


) प्रबंधक (निरीक्षणे- 9/2), उच्च न्यायालय, मुंबई. 

) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जि.सातारा. 

) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा)महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) जिल्हा व अतिरिक्‍त सत्र न्यायाधीश, वाई, जि.सातारा. 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.सातारा. 
) 

) 

) 

) 


AY 


Cc ww 


Cc 
eS 


उप कोषागार अधिकारी,वाई, जि.सातारा. 

कक्ष अधिकारी का.२३/२०,विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी, कोषा (प्रशा-५)/विनियम/व्यय-५ , वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती. 


n SG 0 


vz 


